Reg. No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक ७ ] 


मंगळवार , मार्च १३ , २०१८ /फाल्गुन २२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : - १. मा . उपसचिव , महसूल व वन विभाग यांचे पत्र क्र . प्राफेब- २०१०/ प्र.क्र .११२ ( भाग -३ ) म- १० , दिनांक ०१ -०६- २०१७ . 

२. मा . आयुक्त, नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . आरबीडी-७(२)-एसटी- ७-प्र .क्र .२-१४ कावि -९८१, दिनांक ०२ जून , २०१७. 
३ . या कार्यालयातर्फे प्रसिद्ध प्रारूप अधिसूचना क्र . ५३७, ५४० , ५४२ दिनांक ११-०८- २०१७. 

अंतिम अधिसूचना 


क्र अका-जिमंअ- साझापूर - कावि - ५७४ - २०१७. 


याद्वारे अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येते की , संदर्भिय पत्र क्र . १ व २ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून वर्धा 
जिल्ह्याअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ५० तलाठी साझ्यांचे प्राथमिक अधिसूचनेनंतर सुनावणी व आक्षेप विचारात घेवून पुढीलप्रमाणे साझे निर्मिती 
करण्यात येत आहे. 

आर्वी उपविभागात यापूर्वी एकूण ७६ साझे ( आर्वी-३३, आष्टी-१७ व कारंजा-२६) होते . नविन पुनर्रचनेनुसार तसेच कपूर समितीचे 
शिफारशीनसार गणांकाचे आकडे पाहता त्यांनी आर्वी येथे नविन ८ साझे ( १ . चांदणी , २. जाम , ३ . भाईपर , ४ . बाजारवाडा, ५. सावळापर , ६ . बेल्हारा , 
७. रामपूर व सालफळ), तहसिल आष्टी येथे नविन ६ साझे ( १. थार , २. पोरगव्हाण , ३. सुजातपूर , ४ . येनाळा, ५. रामदरा व ६ . टेकोडा) व तहसिल 
कारंजा येथे नविन ५ साझे ( १ येनगाव , २. ब्राम्हणवाडा , ३. आंजनादेवी, ४. सावळी( खु) व ५ . बांगडापूर ) प्रस्तावित केले असून या पुनर्रचनेनंतर आर्वी 
उपविभागात वरिलप्रमाणे एकूण नविन १९ साझे प्रस्तावित केलेले आहेत . या कार्यालयाचे पत्र क्र . ५४० दिनांक ११-०८ -२०१७ नुसार मागविलेल्या 
आक्षेप / हरकती नुसार प्राप्त हरकती व आक्षेपांचे सुनावणीनंतर वरीलप्रमाणे साझ्यांना मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे . या मान्यतेनंतर आर्वी 
उपविभागात आर्वी तहसिल अंतर्गत ३१ , आष्टी तहसिल अंतर्गत २३ तर कारंजा तहसिल अंतर्गत ३१ साझे होतील . 

हिंगणघाट उपविभागात यापूर्वी एकूण ९६ साझे (हिंगणघाट- ४८ व समुद्रपूर- ४८ ) होते. नविन पुनर्रचनेनुसार तसेच कपूर समितीचेशिफारशीनुसार 
गुणांकाचे आकडे पाहता त्यांनी हिंगणघाट येथे नविन ९ साझे (१. आजंती, २. वालधूर , ३. बोरगाव , ४ दाभा, ५. सास्ताबाद , ६. सोनेगाव , 
७. येरणगाव , ८ . वडगाव ( वडनेर) व ९. दुधा ( अल्लीपूर ),) समुद्रपूर येथे नविन ४ साझे ( १. शेडगांव , २ . वायगाव ( ह ), ३. खैरगाव व ४ .नंदपूर ) 


ना .- एक - १ ( २६२५ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३ , २०१८ /फाल्गुन २२ , शके १९३९ 


असे प्रस्तावित केले असून या पुनर्रचनेनंतर हिंगणघाट उपविभागात एकूण नविन १३ साझे प्रस्तावित केलेले आहेत . या कार्यालयाचेपत्र क्र . ५४२ 
दिनांक ११-०८ -२०१७ नुसार मागविलेल्या आक्षेप / हरकती नुसार कुठल्याही आक्षेप / हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याने सदर साइयांना मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे . हिंगणघाट तहसिल अंतर्गत या पुनर्रचनेनंतर एकूण ५७ साझे व समुद्रपूर तहसिल अंतर्गत एकूण आता ५२ साझे होतील . 

वर्धा उपविभागात यापूर्वी एकूण १०५ साझे (वर्धा- ४१ , सेलू -२९ व देवळी- ३५ ) होते नविन पुनर्रचनेनुसार तसेच कपूर समितीचेशिफारशीनुसार 
गुणांकाचे आकडे पाहता त्यांनी वर्धा येथे नविन ९ साझे ( १. गणेशपूर , २. सावंगी ( मे ), ३. इंझापूर , ४. म्हासाळा , ५ . पालकवाडी , ६. सिंदी ( मेघे) , 
७. महाकाळ , ८ . साटोडा व ९ . आलोडी ), सेलू येथे नविन ३ साझे ( १ . मोई , २ . सुकळी ( बाई ) व ३ . कोटंबा ) होतील व देवळी येथे नविन ६ साझे 
( १. पुलगांव , २. गाडगेनगर, ३. एकलासपूर, ४. कवठा ( झो ), ५. पळसगाव व ६. सोनेगाव (बाई),) प्रस्तावित केले असून या पुनर्रचनेनंतर वर्धा 
उपविभागात एकूण १८ साझे प्रस्तावित केलेले आहेत . या कार्यालयाचे पत्र क्र . ५३७ दिनांक ११- ०८ -२०१७ नुसार मागविलेल्या आक्षेप / हरकती 

कती प्राप्त झालेल्या नसल्याने सदर साझ्यांना मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे . देवळी तहसिल अंतर्गत या 
पुनर्रचनेनंतर ४१ साझे, वर्धा तहसिल अंतर्गत या पुनर्रचनेनंतर एकूण ५० साझे व तहसिल सेलू अंतर्गत एकूण आता ३२ साझे होतील . 


वर्धा : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ 

१२ फेब्रुवारी २०१८ . 


शैलेष नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


